D:\2010\Recruitment DySPCR 450.09_OrderPage | of 5 | 


परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 


पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) या पदावर नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन निर्णय क्र. रापोसे १४०९/प्र.क्र.४५०/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाकः २५ मे, २०१९०. 


वाचा: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक १४७७ (२)/२००६/चौदा-अ, दि.१० ऑगस्ट, २००९. 


शासन निर्णयः- पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र), राज्य पोलीस सेवा, गट-अ या 
संवर्गातील पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने २७ उमेदवारांची शिफारस केली आहे. सदर २७ 
उमेदवारांपैकी (१) श्री.नितीन सुभाष येवला (खुला प्रवर्ग) यांनी साक्षांकन नमुना भरुन दिला नाही त्यामुळे त्यांची 
वैद्यकीय तपासणी व पूर्वचारित्र्य पडताळणी झालेली नसल्याने त्यांचा नियुक्तीसाठी विचार करण्यात आला नाही. 
(२) श्री.दीपक विठ्ठलराव Pes (भ.ज.-ब प्रवर्ग) ब (३) श्रीमती शितल सुरेश झगडे (इ.मा.व. प्रवर्ग)यांनी सध्या 
प्रशिक्षणास न पाठविता पुढील seated प्रशिक्षणास पाठविण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रकरणी 
स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येत आहे. तसेच (४) सुभाष केशवराव काकडे (खुला प्रवर्ग) यांनी सदर पदाच्या 
परिक्षेसाठी महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मूळ 
कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे त्यांचा नियुक्तीसाठी विचार करण्यात आला नाही. अशाप्रकारे सदर ४ 
उमेदवार वगळता, उर्वरीत २३ उमेदवार हे परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(निःशस्त्र) पदावर नियुक्तीसाठी अभियोग्य असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने शिफारस केलेल्या खालील २३ उमेदवारांची ''परिच्छेद क्र.२'' मध्ये नमूद केलेल्या अटी ब शतीच्या 


अधीन राहून परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या पदावर स्थानापन्न 


नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. उमेदवाराचे नांव 
१ । श्री.मारुती नारायण जगताप ante 
2 | श्री.सागर नेताजी पाटील खुला न 1 
3 | श्री.बापू Tage बांगर भ.ज.(ड) 
४ । श्री.गजानन शिवलिंग राजमाने खुला 
५ | श्रीमती शामिला सुभाषराव घारगे खुलला - 
६ | श्री.आनंद आप्पासो भोईटे खुला क 
७__ | श्रीमती वैशाली ईश्वर कडूकर खुला 


D:\2010\Recruitment DySPCR 450.09_Order 2 
८ | श्री.दत्ता किसन नलावडे खुला i 
8 । श्री.सचिन सुरेश पांडकर वि.मा.प्र. 


१० | श्री.अजय लक्ष्मण देवरे खुला 
११  । श्री.राजू निवृत्ती भुजबळ SALA. 

। १२ | श्री.यशवंत अशोक काळे इ.मा.ब. ण 
१३ | श्री.विक्रम महादेव साळी वि.मा.प्र. 


१४ | श्री.सचिन पांडुरंग गोरे 
१५ | श्रीमती सुदर्शना जोतीराम पाटील 
१६ | Meet धर्मराज खाडे 

१७  । श्रीमती वृषाली सुकुमार मंडपे 


१८ _ | श्रीमती चेतना शेखर तिडके अ.जा. 

१९ । श्री.खंडेराब आप्पा धरणे भ.ज.(क) | 
es श्री.जितेन्द्र पोपटराव जाधव अ.जा. 

२१ | श्री.बशाल हिरालाल ठाकूर अ.ज. 

२२ | श्रीमती जयश्री कोंडीबा जाधव अ.जा. 

23 श्री.विजयकुमार सुरेश चव्हाण वि.जा.(अ) | 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील नमूद अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 

१) उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन वर्ष व 
तीन महिन्यांचा असेल. नियुक्‍तीबर रुजू होण्याची तारीख त्यांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 

२) उमेदवारांना महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे एक वर्ष प्रशिक्षणासाठी रहावे लागेल. तदूनंतर 
सैनिक प्रशिक्षणासाठी एका मिलिटरी रेजिमेंटल सेंटरमध्ये ब प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी एका जिल्हयात 
त्यांना एकूण एक वर्ष, तीन महिने रहावे लागेल. 

३) उमेदवारांना नियुक्‍त केलेल्या दिनांकापासून दोन वर्ष ब तीन महिन्याच्या आत कायदा, भाषा, 
कवायत, घोडदौड, इत्यादी विहित केलेल्या चाचण्या आणि वेळोवेळी विहित करण्यात येणाऱ्या इतर चाचण्या 
उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 

४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, दिनांक १९ 
मार्च,२००३ च्या तरतुदीनुसार उमेदवारांनी संगणक हाताळणे/वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे अनिबार्य राहील. 

७) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये वेतन बॅण्ड रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु.५४०० या 


वेतनश्रेणीत नियमानुसार अनुज्ञेय वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पहिली 


D:\2010\Recruitment DySPCR 450.09_OrderPage 3 of 5 3 
वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल. व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार देण्यात 
येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता ब इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 

६) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१-१०.२००५ नुसार 
विहित केलेली "परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 

७) उमेदवारांना नियुक्‍तीबर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रबासभत्ता मिळणार नाही. 

८) उमेदवारांनी दोन वर्ष ब तीन महिन्याचा परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर आवश्यकतेनुसार 
वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलीस उपअधीक्षक / सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 

९) उमेदवार जर दोन वर्ष a तीन महिने या परिविक्षा कालावधीत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा 
कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि / किंबा विहित विभागीय परिक्षा / चाचण्या 
उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैर वर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंवा पोलीस सेवेस अभियोग्य नसल्याचे आढळले 
तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

१०) उमेदवारांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी ब हिंदी भाषा परिक्षा तसेच विहित विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण 
व्हावे लागेल. 

११) बर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्यसेवा 
अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 
श्‌ सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संगणक संकेतांक २०१००५२५१९३१४१००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शता 
( प्र. भि. ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
© महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रतिलिपी, 
» अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
« संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


D:\2010\Recruitment DySPCR 450.09 Order 4 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 


७» महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 
« सचिव, महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग, बँक ऑफ इंडियाची मुख्य इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी 
मार्ग,मुंबई-४०० ००१. (पत्राने) 


अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 


« निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

« जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

» सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई. 
« वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

© निवडनस्ती-पोल-१अ. 


६) 


७) 


८) 
९) 


१०) 


१९) 


१२) 


श्री.मारुती नारायण जगताप, ए-७, श्रीयश, कांतीलाल शहा शाळेमागे, ओंकारनगर, तळेगांब दाभाडे 
स्टेशन, ता.मावळ, जि.पुणे, पिन- ४१०५०७. 


श्री.सागर नेताजी पाटील, द्वारा- शहाजी तातोबा जाधव, रुम नं.१३, पुंडलिक भवन, महात्मा फुले रोड, 
दादर, मुंबई-१४. 


श्री.बापू विठ्ठल बांगर, बांगरवाडी, ठाणे-येरमाळा, ता.कळंब, जि.उस्मानाबाद, पिन-४१३५२५. 
श्री.गजानन शिवलिंग राजमाने, घर क्र.३८३, मु.पो.बनपुरी, ता.आटपाडी, जि.सांगली. 


श्रीमती शर्मिला सुभाषराव घारगे, एफ-५, नवरत्न आकेड, किसान चौक, मार्केट यार्ड, 
सांगली-४१६ ४१६. 


श्री.आनंद आप्पासो भोईटे, मु.पो.सणसर, ता.इंदापूर, जि.पुणे, पिन-४१३१०४ 


श्रोमती वैशाली ईश्वर कडूकर, मु.पो.गिजवणे, कडगाव रोड, ता.गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर, 
पिन-४१६५०२. 


श्री.दत्ता किसन नलावडे, मु.पो.वाढे, ता.जि.सातारा- ४१५०११. 
श्री.सचिन सुरेश पांडकर, प्लॉट नं.५, संत तुकाराम होसिंग सोसा., संतनगर, अरण्येश्वर, पुणे-०९. 


श्री.अजय लक्ष्मण देवरे, "समायोजन", चैतन्य नगरी, बोडके नगर, जुन्नर, ता-जुनर, जि.पुणे, 
पिन-४१०५०२ 


श्री.राजू निवृत्ती भुजबळ, मु.आंबीखालसा, पो.घारगांव, ता.संगमनेर, जि. अहमदनगर. 


श्री.यशवंत अशोक काळे, मु.पो.भोसे (क), ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर. 


D:\2010\Recruitment DySPCR 450.09_OrderPage 5 of 5 5 


१३) 


९४) 


१५८) ' 


१६) 
१७) 


१८) 


१९) 
२०) 


२९) 


२२) 


२३) 


श्री.विक्रम महादेव साळी, मु.पो.रेठरे बु, ता.कराड, जि.सातारा, पिन-४१५१०८. 


श्री.सचिन पांडुरंग गोरे, फ्लॅट नं.८, सर्व्हे नं. ४९१/१ए, कृष्णाई अपार्टमेंट्स, केशवनगर, कासारवाडी, 
पुणे, पिन-४११०३४. 


श्रीमती सुदर्शना जोतीराम पाटील, महादेवनगर, जनता विद्यालयानजिक, इस्लामपूर, ता.वाळवा, 
जि.सांगली. 


श्री.राहूल धर्मराज खाडे, मु.पो.पळशी, ता.माण, जि.सातारा. 
श्रीमती वृषाली सुकुमार मंडपे, "जिज्ञासा", २४/२ ब, गोडोली, विसावा नाका, सातारा- ४१५००१. 


श्रीमती चेतना शेखर तिडके, १८९, व्यंकटेशनगर, के.डी.के. कॉलेज समोर, नंदनवन, 
नागपूर-४४० ००९. 


श्री.खंडेराव आप्पा धरणे, द्वारा डॉ.सिन्नरकर, मु.पो.तळेगांब ढमढेरे, ता.शिरुर, जि.पुणे. 
श्री.जितेन्द्र पोपटराव जाधव, प्लॉट नं.१०, गव्हर्मेंट कॉलनी, विश्रामबाग, सांगली, पिन-४१६४१५. 


श्री.बिशाल हिरालाल ठाकूर, नवा ठाकूर वाडा, मु.पो.दोंडाईचा, ता.शिंदखेडा, जि.धुळे, 
पिन-४२५४०८. 


श्रीमती जयश्री कोंडीबा जाधव, द्वारा पंडीत दत्तू गायकवाड, मु.पो-जुने पारगाव, ता.हातकणंगले, 
जि.कोल्हापूर, पिन-४१६११३. 


श्रीविजयकुमार सुरेश चव्हाण, चव्हाण निवास, समतानगर, दर्गाजवळ, स्टेशनरोड, अक्कलकोट, 
ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर, पिन-४१३२१६. 


